सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत रस्ते 
दुरुस्ती” सुधारणा (राज्य स्तर) 
योजनेंतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष ३०५४ २७२२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
2) आ.वि.वि,शासन निर्णण क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६दि.०२.०६.२०२३ व 
दि.०७.०७.२०२३ 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.जिरस्ते १२२३/प्र.क्र.१२७/का-५. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीतुन 
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांची कामे करण्यात 
येतात. याकरीता रस्ते दुरूस्ती या योजनेकरीता कामांना (लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२) अंतर्गत सन २०२३- 
२४ या वर्षात रु.२००००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून 
आदिवासी क्षेत्रातील नाशिक व धुळे जिल्हयातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांच्या भैतिकदृष्ट्या पुर्ण 
झालेल्या/प्रगतिपथावरील कामांकरीता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष ३०५४- मार्ग व पुल, 
(०४-जिल्हा व इतर मार्ग, ७२६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१)-जनजाति क्षेत्रांतर्गत योजना, (09) (०६) 
सर्वसाधारण (राज्य स्तर योजना) (कार्यक्रम खर्च), (लेखाशिर्ष ३०५४२७२२), २७-लहान बांधकामे 
याखाली रु.२००००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. सदर तरतुदीतून नाशिक व धुळे 
जिल्ह्यातील रस्ते दुरूस्तीच्या सोबतच्या विवरणपत्रातील कामांना कामनिहाय एकुण रु.१००३.०५ लाख 
(अक्षरी रुपये दहा कोटी तीन लाख पाच हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक व धुळे यांना खालीलप्रमाणे अटींच्या अधिन राहून वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१ 


विच्या 


> 


AN 
— 


सदर वितरीत निधीतुन भौतिकदृष्टया पुर्ण झालेल्या सोबतच्या यादीतील ६९ कामांवरच व 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच निधी खर्च करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
घ्यावी. 

सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे ज्याकामासाठी निधी मंजुर करण्यात आला आहे, त्याच 
कामासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. तसेच सदरची कामे इतर कोणत्याही योजनेमधुन 
मंजुर नसल्याची अथवा सदर कामांची द्विरुक्ती होत नसल्याची संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 
क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५, दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


४) सदर कामांसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यापुर्वी सदरची कामे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (872) 


/ अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (ATSP) माडा (MADA) /मिनी माडा (MINI MADA)/ 
पेसा (PESA) क्षेत्रात मोडत असल्याबाबत संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्र/अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र /माडा/मिनी माडा/पेसा क्षेत्रात मोडत नसल्यास 
सदर कामे सुरु करण्यात येऊ नये, अशी कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ 
कळविण्यात यावे. 


५) प्रस्तुत काम इतर योजनेतून यापूर्वी करण्यात आलेले नाही किंवा सद्यस्थितीत अन्य योजनेत 


&) 


मंजूर नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे अन्य योजनेत मंजूर असल्यास 
सदर कामे सुरु करण्यात येऊ नये, अशी कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ 
कळविण्यात यावे. 
प्रस्तुत कामास कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी या संदर्भात निर्गमित केलेली 
परिपत्रक व मार्गदर्शक सुचनांचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे, याची खातरजमा करुन 
घेण्यात यावी. 


७ सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता देतांना आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिएसपी- 
2003 /प्र.क्र.१०१/का.६. दि. २६ जुले, २००४. क्र. टिएसपी २००५/प्र.क्र.५९/का-६ दि.१० नोव्हेंबर, 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


२००५ व क्र.अनुक्षे- २०१९/प्र.क्र.८१/का-१४. दि. ०९/०८/२०१९ मधील अटीचे कटाक्षाने पालन 

करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
८)उपरोक्त अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद यांची राहील. 
९)उपरोक्तप्रमाणे अटी-शर्तीनुसार निकष पूर्ण न करणाऱ्या कामांना कार्यारंभ आदेश प्रदान करण्यात 
येऊ नयेत. 
१०)वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील विहित केलेल्या अटी व शतींचे पालन करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
११)आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या सदरच्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय अहवाल संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी विकास 
विभागास यांना सादर करावा. 
१२)सदर कामांना दर्शविण्यात आळेली अंदाजित किंमत ही ढोबळमानाने दर्शविण्यात आलेली आहे. 
तथापि,सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार सदर कामाची किंमत या कामांना दर्शविण्यात आलेल्या किंमतीपेक्षा 
कमी आल्यास तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 

केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६२६२७०१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRADEEP ousTRBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c62a84635af1af3d28cc1 9eeb7308ac22a7 


R A M C H A N D R A 8a4b28fb5d654700269da75d60aa8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3B6C8332E4A8523ACECD736AC47F 


F2BA698F66CC8A18822C2707D7F1BB024B5A, 
M O R F cn=PRADEEP RAMCHANDRA MORE 


Date: 2023.10.13 19:17:46 +05'30' 


(प्रदिप रा.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


=O 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


Av AD 
«>> << ir —— 


ioe 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


५) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 

७) जिल्हाधिकारी, नाशिक/धुळे. 
) 
) 


८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/धुळे. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे 
१०) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी. 
जिल्हा नाशिक 
१ | देवळा-झिरेपिपळ विठेवाडी रस्ता सुधारणा करणे ०१/५०० ते ३/०० ५०.०० ५०.०० 
ग्रामा १३ ता. देवळा 
२ | एकलहरे ते देवपाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते 3/00 ची सुधारणा करणे १०.०० १०.०० 
(ग्रामा-६१) ता.दिंडोरी 
३ | प्रजिमा ४० ते पवारवाडी रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा-१९३) ता.दिंडोरी 
४ | करंजाळी ते चव्हाणपाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा-२२४) ता.दिंडोरी 
५ । हस्ते ते टाक्याचापाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा-२२७ ता.दिंडोरी 
६ | देवठाण ते गुंबाडेवस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा करणे १०.०० १०.०० 
(ग्रामा-३१४) ता.दिंडोरी 
७ । शिवारपाडा ते गुंबाडेवस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते २/५०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा-९३) ता.दिंडोरी 
८ | वनारे ते तळयाचापाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा करणे १०.०० १०.०० 
(ग्रामा-१६६) ता.दिंडोरी 
९ | चव्हाणपाडा ते उंबरपाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा-२४० ता.दिंडोरी 
१० | देवपाडा ते राक्षीपाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा करणे १०.०० १०.०० 
(ग्रामा-७४) ता.दिंडोरी 
११ | दहिवी ते गायकवाड वस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा १०.०० १०.०० 
करणे (ग्रामा- ५०) ता.दिंडोरी 
१२ | feed ते वटाळी वस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते २/०० ची सुधारणा करणे १०.०० १०.०० 
(ग्रामा- १८०) ता.दिंडोरी 
१३ | पायरपाडा ते अहिवंतवाडी रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा ३०.०० ३०.०० 
करणे (ग्रामा-८७) ता.दिंडोरी 
१४ | कोल्हेर ते माळेदुमाला रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा करणे ३०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-१२३) ता.दिंडोरी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किमत सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी. 
१५ | हस्ते ते पुणेगांव रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा करणे (ग्रामा- ३०.०० ३०.०० 
२१) ता.दिंडोरी 
१६ | कोकणगांव खु. ते नागाईपाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते 3/00 ची ३०.०० ३०.०० 
सुधारणा करणे (ग्रामा-१९३) ता.दिंडोरी 
१७ । चामदरी ते जिरवाडे रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा करणे ३०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-५७ ता.दिंडोरी 
१८ । चामदरी ते अंबानेर रस्ता कि.मी.०/०० ते 3/00 ची सुधारणा करणे ३०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-२८२) ता.दिंडोरी 
१९ | बंधारपाडा ते ब्रम्हयाचापाडा रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा ३०.०० ३०.०० 
करणे (ग्रामा-३०) ता.दिंडोरी 
२० | चौसाळे ते एकलहरे रस्ता कि.मी.०/०० ते 3/00 ची सुधारणा करणे ३०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-८१) ता.दिंडोरी 
२१ | वैतागपाडा ते वनारे रस्ता कि.मी.०/०० ते ३/०० ची सुधारणा करणे २०.०० २०.०० 
(ग्रामा-१६६) ता.दिंडोरी 
२२ | देवसाने ते भनवड रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. १५१ ता. दिडोरी १०.०० १०.०० 
२३ | भनवड ते मोरवणपाडा रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. १७१ ता. दिंडोरी १०.०० १०.०० 
२४ । चंडीकापुर ते मोढेवस्ती रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. ९० ता. दिडोरी १०.०० १०.०० 
२५ | भनवड ते चाफ्याचापाडा रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. ८४ ता. दिंडोरी १०.०० १०.०० 
२६ | feed ते शिवपाडा रस्त्यावर मोरी बांधणे ग्रा.मा. २०२ ता. दिंडोरी १०.०० १०.०० 
२७ | वटाणे वस्ती ते ब्रम्हाचा पाडा रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. १३१ ता. १०.०० १०.०० 
दिंडोरी 
२८ | भनवड ते जोगेश्वरी (बोरवण) रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. १०१ ता. १०.०० १०.०० 
दिंडोरी 
२९ | नागाई पाडा ते कोकणगावं खु रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. ७३ ता. १०.०० १०.०० 
दिंडोरी 
३० | कोशिंबे ते शिवपाडा रस्ता सुधरणा करणे ग्रा.मा. ५६ ता. दिंडोरी १०.०० १०.०० 
३१ | तिल्होळी ते नाळेगांव रस्ता सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते २/०० ३०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-४४) ता.दिंडोरी 
३२ | पिंप्रज ते सुर्यगड रस्ता सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते २/०० (ग्रामा- ३०.०० ३०.०० 
१७० ता.दिंडोरी 
३३ | प्र.रा.मा.२ ते आंबेगण रस्ता सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते १/५०० ३०.०० ३०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी. 
(ग्रामा-२३२) ता.दिडोरी 
३४ | जामशेत ते गायकवाड वस्ती रस्त्याची सुधारणा करणे, ५०.०० ४५.५७ 
ता.कळवण,जि. नाशिक 
३४ | एकूण नाशिक जिल्हा ६५०.०० ६४५.५७ 
जिल्हा धुळे 
१ | ग्रामा ५१ मोजे पासून ते गुंजाळपाडा कि.मी.०/०० ते १/०० रस्ता १५.०० १०.२२ 
दुरुस्ती करणे, ता.साक्री, जि.धुळे 
२ | ग्रामा ५१ मौजे गुंजाळपाडा ते मोहाणे कि.मी.१/०० ते २/०० रस्ता १५.०० १०.२२ 
दुरुस्ती करणे, ता.साक्री, जि.धुळे 
३ | ग्रामा ४१ मौजे चिपी ते मोहाणे कि.मी.१/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्ती १५.०० १०.२२ 
करणे, ता.साक्री, जि.धुळे 
४ | OAT ४१ मौजे चिपी ते धनगाई किमी ०/००ते १/०० रस्ता दुरुस्ती १५.०० १०.२२ 
करणे, ता.साक्री, जि.धुळे 
५ | ग्रामा ४१ मोजे मोहाणे ते चिपी कि.मी.०/०० ते १/०० रस्ता दुरुस्ती १५.०० १०.२२ 
करणे, ता.साक्री, जि.धुळे 
६ | ge ते विपी मोहाणे रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.साक्री, जि.धुळे १५.०० १०.२२ 
ग्रामा ४१ कि.मी. ०/०० ते १/०० 
७ । मोहाणे ते गुंजाळपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.साक्री, जि.धुळे १५.०० १०.२२ 
ग्रामा ५१ कि.मी.०/०० ते १/०० 
८ | लव्हारदोडी ते शिंगरमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.साक्री, जि.धुळे १५.०० १०.२२ 
ग्रामा ५९कि.मी.०/०० ते १/०० 
९ । डालीआंबा ते राजबर्डी रस्त्याची सुधारणा करणे, ता.साक्री, जि.धुळे १५.०० १०.२२ 
ग्रामा २५५ कि.मी.०/०० ते १/०० 
१० | प्रजिमा ३४ ते काबऱ्याखडक ग्रामा १७९ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.२/७५० ते ३/७५० 
११ | पारगाव ते बल्हाणे रस्ता ग्रामा २५ रस्ता सुधारणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे 
१२ । मोहाने ते विपी ग्रामा ४१ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री जि.धुळे १५.०० १०.२२ 
किमी.००/०० ते २/०० 
१३ | मोहाने ते पुनाजीनगर ग्रामा ५१ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री जि.धुळे १५.०० १०.२२ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी. 
किमी.००/०० ते २/०० 
१४ । सितारामपूर ते सांडेरपाडा ते रस्ता ग्रामा १७२ सुधारणा करणे. १५.०० १०.२२ 
ता.साक्री जि.धुळे 
१५ | चौपाळे ते लाव्हरीपाडा ग्रामा १७९ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
१६ । प्रजिमा ३४ पासून साबरबर्डी ग्रामा २५५ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
१७ | शिंगरमाळ ते प्रजिमा ३४ ग्रामा ५९ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
१८ | शिंगरमाळ ते चौपाळे ग्रामा ६० वर रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
१९ | लाव्हरीपाडा ते प्रजिमा ३४ ग्रामा २२५ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
२० । डवन्यापाडा ते शिंगरमाळ ग्रामा ५९ रस्ता सुधरणा करणे. ता.साक्री १५.०० १०.२२ 
जि.धुळे किमी.००/०० ते २/०० 
२१ | प्रजिमा ३४ ते शिंगरमाळ रस्ता ग्रामा-५९ ता.साक्री, जि.धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०० ते २/०० 
२२ | चौपाळे ते शिवरीमाळ रस्ता ग्रामा ६० ता.साक्री, जि.धुळे कि.मी ०/०० १५.०० १०.२२ 
ते २/०० 
२३ | प्रजिमा ३४ ते लावरीपाडा रस्ता ग्रामा २५५ ता.साक्री जि.धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०० ते २/०० 
२४ | डालीअंबा ते प्रजिमा -३४ ग्रामा १७९ ता. साक्री, जि. धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०० ते २/०० 
२५ । शिंगरमाळ ते डवन्यापाडा रस्ता ग्रामा-५९ ता.साक्री जि. धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०० ते २/०० 
२६ | शिवरीमाळ ते काबऱ्याखडक रस्ता ग्रामा. १७९ सुधारणा करणे १५.०० १०.२२ 
ता.साक्री जि. धुळे कि.मी ०/०० ते २/०० 
२७ | aod ते डवन्यापाडा रस्ता ग्रामा ६० ता.साक्री,जि.धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०० ते २/०० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी. 
२८ | प्रजिमा-३४ ते लावरीपाडा ग्रामा-२२५ रस्ता सुधारणा करणे ता. १५.०० १०.२२ 
साक्री, जि. धुळे कि.मी ०/०० ते २/०० 
२९ | प्रजिमा-३४ ते डालीआंबा ग्रामा-१७९ रस्ता सुधारणा करणे ता. साक्री, १५.०० १०.२२ 
जि. धुळे कि.मी २/८०० ते ३/८०० 
३० | शिंगरमाळ ते डवन्यापाडा रस्ता ग्रामा-५९ ता.साक्री जि. धुळे कि.मी १५.०० १०.२२ 
०/०6० ते ०/ ७५० 
३१ | ग्रामा ११३ गव्हाणीपाडा ते चिकसे गांगेश्वरकडे जाणारा रस्ता सुधारणा १४.९९ १०.२१ 
करणे १/०० ते २/०० मध्ये ता.साक्री जि.धुळे 
३२ | ग्रामा ९२ देगाव ते चौरे वस्ती गांगेश्वरकडे जाणारा रस्ता सुधारणा १४.९९ १०.२१ 
करणे ०/०० ते ०/५०० मध्ये ता. साक्री जि.धुळे 
३३ | ग्रामा ९२ देगाव ते चौरेवस्ती गांगेश्वरकडे जाणारा रस्ता सुधारणा करणे १४.९९ १०.२१ 
२/०० ते ३/०० मध्ये ता. साक्री जि.धुळे 
३४ | ग्रामा २४४ चौरेपाडा व तानाजीपाडा रस्तावरील नाल्याळगत सुधारणा १४.९९ १०.२१ 
करणे ता. साकी जि.धुळे ०/०० ते १/०० मध्ये 
३५ | गव्हाणीपाडा ते गांगेश्वर ग्रामा ११९ कि.मी. ०/०० ते ३/०० रस्त्याची १४.९० १०.१५ 
सुधारणा करणे. ता.साक्री जि.धुळे 
३५ एकूण धुळे जिल्हा ५२४.८६ ३५७.४८ 
६९ एकूण ११७४.९ १००३.०५ 
Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 
> RA D F F > DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c62a84635af1af3d28cc1 9eeb7308ac22a78a4b28fb 
R A M C H A N D R A ९१६512002504275१50888 postalCode=400032, 
serialNumber=3B6C8332E4A8523ACECD736AC47FF2BA698 
F66CC8A18822C2707D7F1BB024B5A, cn=PRADEEP 
M O R र RAMCHANDRA MORE 


Date: 2023.10.13 19:19:14 +05'30' 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


